सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरीता “००२९- 
जमीन महसूल” व “०८५३-गौणखनिज उत्खनन 
नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” यांचे एकत्रित 
उद्दिष्ट निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरईव्ही-०५२२/प्र.क्र.३५/टी 
१ ला मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- १८ ऑगस्ट, २०२२ 
वाचा :- 
१. झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.गौखनि-१०/०६२२/प्र.क्र.१७९/ख-२, 
दिनांक १५ जुले, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनास दरवर्षी विविध बाबींद्वारे महसूल प्राप्त होत असतो. त्यासाठी वित्त विभागाकडून सर्व 
संबंधित प्रशासकीय विभागांना महसूल वसुलीचे उदिष्ट निश्चित करुन दिले जाते. त्यानुसार दरवर्षी महसूल 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांकडून Roo करण्यात आलेला महसूल “००२९-जमीन 
महसूल” आणि “०८५३-गौण खनिज उत्खनन नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली जमा केला जातो. वित्त विभागाकडून देण्यात आलेले महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट विचारात 
घेऊन सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात उक्त लेखाश्रीर्षाखाली सर्व विभागीय आयुक्‍त तसेच जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासाठी महसूल वसुलीचे एकत्रित उद्दिष्ट 
निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरीता “००२९-जमीन महसूल” आणि “०८५३-गौण खनिज 

उत्खनन नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” या लेखाशीर्षांखाळी जमा होणाऱ्या महसूल वसुलीचे एकूण 
रूपये ६४९५.६३ कोटी इतके एकत्रित उदिष्ट राज्यस्तरावर निश्चित करण्यात येत आहे. सर्व विभागीय 
आयुक्‍त तसेच जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांच्याकरीता सदर 
उद्दिष्टाची विगतवारी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.:- 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र विभाग ००२९-जमीन ०८५३- गौणखनिज सन २०२२-२०२३या 
महसूल उत्खनन नियमापासून |। वर्षाकरीता महसूल वसुलीचे 
मिळणाऱ्या जमा रकमा एकत्रित उद्दिष्ट 
१ कोकण २५०४.७६ ५३७.५० ३०४२.२६ 
> नाशिक २५३.२३ ३३०.०० ५८३.२३ 
३ पुणे ४८४.५७ ४६७.५० ९५२.०७ 
४ औरंगाबाद १५५.८८ ४५५.०० ६१०.८८ 
षु अमरावती १३३.२७ ३०५.०० ४३८.२७ 
६ नागपूर २४७.२६ ४०५.०० ६५२.२६ 
जमाबंदी आयुक्‍त २१६.६६ 111 २१६.६६ 
आणि संचालक, 
भूमी अभिलेख, म.रा. 
पुणे 
एकूण ३९९५.६३ २५०० ६४९५.६३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरईव्ही-०५२२/प्र.क्र.३५/टी 


०२. वरीलप्रमाणे दिलेल्या उद्दिष्टांचे जिल्हानिहाय वाटप त्या त्या जिल्ह्याची वसुलीची क्षमता विचारात 
घेऊन संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांनी करावे. तसेच निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार महसूल वसुलीचा 
नियमित मासिक आढावा घेण्यात यावा व त्याबाबत पूर्ण झालेल्या महिन्याचा महसूल वसुलीचा अहवाल 
त्यापुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करण्यात यावा. 


०३. शासनाने वरीलप्रमाणे निश्चित केलेल्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
३१ मार्च, २०२३ पुर्वी साध्य करण्यात यावे. त्यासाठी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना 
सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सर्व विभागीय आयुक्‍त तसेच जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांनी आपले स्तरावरुन द्याव्यात. 


अ) विभागातील जमेच्या नोंदी कोषागारातीळ आणि लेखापरिक्षा कार्यालयातील नोंदीशी मेळ 
जमविण्याऱ्या असाव्यात. त्यासाठी जमा रकमांचा कोषागार कार्यालयाशी नियमित ताळमेळ 
घालण्यात यावा व जमा रकमांचा कोषागार कार्यालयाशी ताळमेळ घेतल्याचे प्रमाणपत्र विभागीय 
आयुक्त कार्यालयामार्फत दरमहा शासनास desktrev.mu-mh@gov.in या ई-मेल वर न चुकता 
सादर करण्यात यावे. 


ब) महसूल वसुलीच्या अचूक आकडेवारीसाठी “००२९-जमीन महसूल” आणि “०८५३-गौण खनिज 
उत्खनन नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” या लेखाशीर्षांच्या योजना संकेतांकानुसारच 
महसूलाची रक्‍कम शासन जमा करण्यात यावी. सदर योजना संकेतांकाव्यतिरिक्‍त इतर योजना 
संकेतांकानुसार शासनजमा करण्यात येणा-या महसूलाची आकडेवारी उक्त लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात येणार नाही याची दक्षता संबंधितांकडून घेण्यात यावी. 


क) क्षेत्रीय कार्यालयाकडून वसूल करण्यात येणा-या महसूल वसुलीच्या रकमा “ग्रास (GRAS)” 
प्रणालीद्वारेच शासन जमा करण्यात याव्यात. अन्य कोणत्याही मार्गाने सदरच्या रकमा शासन जमा 
करण्यात येणार नाहीत याची खबरदारी संबंधितांकडून घेण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१८१६५५४७६७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AJIT SOPANRAO 
DESHMUKH 


igitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH. 
GOVERNMENT: HARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
=Maharashtra, 


(अजित देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२.जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
प्रत - सर्व जिल्हाधिकारी यांना माहिती व आव्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
प्रतिलिपी:- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.महालेखापाल १/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
४. मा.महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरईव्ही-०५२२/प्र.क्र.३५/टी 


५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन “ख-२” महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, टी कार्यासन ,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


on ७ -€ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


